C 


Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015 - 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक २ ] सोमवार , जुलै २७ , २०१५ / श्रावण ५, शके १९३७ [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५ . ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इ . इ . केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .) ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . २ . 


मुख्य अभियंता , यांजकडून 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ . 


क्रमांक जसंवि -(विप्र )-तांशा -३ - सेवा हमी अधिकार -३६१५- २०१५. 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ ( सन २०१५ चा महा. अध्या . क्र . ५) मधील कलम ३ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ, जलसंपदा विभागाच्या अधिनस्त मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प , 
जलसंपदा विभाग , अमरावती या कार्यालयांतर्गतच्या विविध कार्यालयांमार्फत, पात्र व्यक्ती/ संस्थांना पुरविण्यात येणा- या लोकसेवा व लोकसेवा देण्याकरिता 
नियत कालमर्यादेसह पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम व द्वितीय अपिलीय प्राधिकारी खालील अनुसूचीत नमूद केल्यानुसार अधिसूचित करीत आहे . 


अनुसूची 


मुख्य अभियंता कार्यालयाचे नांव : मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग , अमरावती 


अ .क्र . 


विषय 


सेवा पुरविण्याची 
विहित कालमर्यादा 


पदनिर्देशित 
अधिका -याचे पदनाम 


प्रथम अपिलीय 
प्राधीका-याचे पदनाम 


द्वितीय अपिलीय 
प्राधिका-याचेपदनाम 


( ३ ) 


( ४) 


(२ ) 
पाणीवापर संस्थेस देय पाणी 
हक्क मंजुरी देणे . 


१५ दिवस 
( हंगाम सुरू 
झाल्यानंतर ) 


संबंधित शाखा 
अधिकारी 


संबंधित 
उप - अभियंता 


संबंधित कार्यकारी 
अभियंता 


२ 


१५ दिवस 


संबंधित शाखा 
अधिकारी 


संबंधित 
उप - अभियंता 


संबंधित कार्यकारी 
अभियंता 


पाणीवापर संस्थेस पाणीपट्टी 

थकबाकी दाखला देणे . 
३ बिगर सिंचन पाणीपट्टी 

थकबाकी दाखला देणे 


१५ दिवस 


संबंधित 
शाखा अधिकारी 


संबंधित 
उप - अभियंता 


संबंधित कार्यकारी 
अभियंता 


( १ ) 


अ .- एक - १ (१५९४ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै २७ , २०१५/ श्रावण ५ , शके १९३७ 


अनुसूची-चालू 


( १ ) 


( २ ) 


(३ ) 


( ४) 


( ६) 


१५ दिवस 


४ पाणीपट्टी देयक तक्रार निवारण 

करणे 


संबंधित 
शाखा अधिकारी 


संबंधित 
उप - अभियंता 


संबंधित कार्यकारी 
अभियंता 


५ लाभक्षेत्राचा दाखला देणे 


१ महिना 


संबंधित कार्यकारी 
अभियंता 


संबंधित अधीक्षक 
अभियंता 


मुख्य अभियंता, विशेष 
प्रकल्प, जलसंपदा 
विभाग , अमरावती 


३ महिने 


संबंधित कार्यकारी 
अभियंता 


संबंधित अधीक्षक 
अभियंता 


मुख्य अभियंता , विशेष 
प्रकल्प , जलसंपदा 
विभाग , अमरावती 


ग्रामपंचायत , जिल्हा परिषद , 
नगर पालिका, नगर परिषद , 
नगर पंचायत , कटक मंडळे 
( Cantonment Board ) 
यांना घरगुती पाणीवापर 
परवाना देणे . 


७ 


६ महिने 


संबंधित कार्यकारी 
अभियंता 


संबंधित अधीक्षक 
अभियंता 


महानगरपालिका , खासगी 
विकासक , विशेष नगर विकास 
प्रकल्प यांना घरगुती / औद्योगिक 
पाणीवापर परवाना देणे. 


मुख्य अभियंता ,विशेष 
प्रकल्प , जलसंपदा 
विभाग , अमरावती 


८ 


६ महिने 


औद्योगिक प्रयोजनासाठी 
पाणीवापर परवाना देणे . 


संबंधित कार्यकारी 
अभियंता 


संबंधित अधीक्षक 
अभियंता 


मुख्य अभियंता, विशेष 
प्रकल्प, जलसंपदा 
विभाग , अमरावती 


९ 


१ महिना 


नदी व जलाशयापासून 
अंतराचा दाखला देणे . 


संबंधित कार्यकारी 
अभियंता 


संबंधित अधीक्षक 
अभियंता 


मुख्य अभियंता, विशेष 
प्रकल्प , जलसंपदा 
विभाग , अमरावती 


१० 


२ महिने 


उपसा सिंचन परवानगी 
देणे . 


संबंधित कार्यकारी 
अभियंता 


संबंधित अधीक्षक 
अभियंता 


मुख्य अभियंता, विशेष 
प्रकल्प, जलसंपदा 
विभाग , अमरावती 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशाने व नावाने , 


अमरावती : 
दिनांक २४ जुलै २०१५. 


पं . छ . घोलप , 
मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प ), 
जलसंपदा विभाग , अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OFGOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


